ई-गव्हर्नंस प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 
महा-अँग्रीटेक प्रकल्पांतर्गत डिजीटल 
अनालिसीस प्रयोगशाळेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकीय किंमतीस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०९१९/प्र.क्र. २३१/भाग-१/१४ अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० 032 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२० 


१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मातंसं २०१८/प्र.क्र.२५/कक्ष-३/३९, 
दि.२८/०९/२०१८. 

२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०१८/प्र.क्र.२५०/११-अ, दि.१६.११.२०१८ 

३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४-अ, दि.०२/०३/२०१९ 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. कृआ/संप्र/महाअँग्रीटेक/५४/२०२०, 
दि.३१/०१/२०२०. 

५. दि. १९/१०/२०२० रोजी झालेल्या ई-गव्हर्नन्स विषयक उच्चाधिकार समितीच्या (HPC) १४० व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० च्या खरीप व रब्बी हंगामापासून राज्यात उपग्रह व ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महा-अँग्रीटेक 
प्रकल्प राबविण्यास संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र 
शासन, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र, नागपूर (MRSAC) व नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (NRSC- 
ISRO) यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार असून सदर प्रकल्पाची प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा महाराष्ट्र सुदूर 
संवेदन उपाययोजना केंद्र, नागपूर (MRSAC) आहे. 
महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाची कायमस्वरूपी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन 
प्रशिक्षण संस्था (वनामती) नागपूर या संस्थेच्या आवारातील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या जुन्या प्रयोगशाळेची 
सुमारे २५४ चौ. मी. जागा MRSAC संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यात आली असून त्याकरिता रु.१.२० कोटी 
अंदाजपत्रकीय किंमत मंजूर करण्यात आली होती. सदर प्रयोगशाळेची इमारत २० वर्ष जुनी व मोडकळीस आलेली 
असून त्याचे डिजीटल अँनालिसीस लॅब मध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी सदर इमारतीची दुरूस्ती व Water Proofing 
करणे आवश्यक असलयाने संदर्भ क्र. २ येथील दि.०२/०३/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाअँग्रीटेक 
प्रकल्पासाठी डिजीटल अँनालिसीस प्रयोगशाळा स्थापन करण्याकरिता (Physical office infrastructure या 
बाबीसाठी) रु. २.३७ कोटी निधीच्या सुधारित अंदाजपत्रकीय किंमतीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ४ 
येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. ई-गव्हर्नन्स विषयक उच्चाधिकार समितीच्या (HPC) 
दि.१९/१०/२०२० रोजी संपन्न झालेल्या १४० व्या बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुषंगाने 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०९१९/प्र.क्र. २३१/भाग-१/१४ ओ 


शासन निर्णय :- 


१. 


महा-अँग्रीटेक प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मंजूर बाबींपैकी डिजीटल अँनालिसीस प्रयोगशाळा 


स्थापन करण्याकरिता (Physical office infrastructure या बाबीसाठी) रु. २.३७ कोटीच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकीय़ किंमतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


रै 


3 


सदर बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा- 


मागणी क्र. डी -७ 
३४५१ सचिवालय - आर्थिक सेवा 
०९०, सचिवालय (०२) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम 
(०२)(०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी (कृषि) (कार्यक्रम) (३४५१२७८२) 
१७, संगणक खर्च 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०११३१२०६३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. प्रधान सचिव माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


महाराष्ट्राचे राष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार सार व नावाने 

ह 9 

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Sab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b 1 beeO ff 


Shrikant eb 
C h an d ta k a nt An dg e sidan 040 cA 


95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andg 
Date: 2020.12.01 13:15:53 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. संचालक, महाराष्ट्र सुदुर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 

. संचालक, नॅशनल रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेडान सेंटर, हैद्राबाद 

. आयुक्‍त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक, कृषि (नियोजन व प्रक्रिया) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. संचालक (आत्म), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. 


मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. उप सचिव (११-ओ/१४-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (११- ओ/१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ/१४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


